उपजिल्हा रुग्णालय, मोर्शी जि. अमरावती 
येथे २० खाटांचे ट्रामा केअर युनिट इमारत 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२४/प्र.क्र.२४८/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा : 
सहसंचालक आरोग्य सेवा, रुग्णालये राज्यस्तर मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : आआसे/कक्ष-३ 
/टे.६/मोर्शीट्रॉमाकेअरबांधकाम/१५२९७-९८/२४, दिनांक १४/०८/२०२४. 


प्रस्तावना : 


उपजिल्हा रुग्णालय, मोर्शी जि. अमरावती येथे २० खाटांचे ट्रामा केअर युनिट इमारत 
बांधकामाचे रु. ८४२.८३ लक्ष एवढया रकमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

उपजिल्हा रुग्णालय, मोर्शी जि. अमरावती येथे २० खाटांचे ट्रामा केअर युनिट इमारत 
बांधकामाचे अंदाजपत्रक सन २०२१-२२ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती यांनी तयार केले आहेत. तसेच अधिक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती; मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
अमरावती, व जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, अमरावती यांनी प्रमाणित केले आहे. 
त्यानुसार एकुण रु. ८४२.८३ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास व आराखडयांना सोबत जोडण्यात 
आलेल्या Recapitulation sheet प्रमाणे खाळील अटी व इातींच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२) अटीव शर्ती :- 
१) इमारतीचे आराखडे हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग/झासकीय इमारतीच्या अनुज्ञेय 
मानकास अनुसरुन असण्याची खातरजमा करावी. अशा APRA व वास्तुमांडणी 
आराखडयास शासनाचे वास्तुशास्त्रज्ञ यांची मान्यता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२४/प्र.क्र. २४८/आरोग्य-३ 


र) 


8) 


इमारत बांधकाम करण्यापूर्वी विदयुतीकरणाच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (विदयुत) व 
स्थापत्यांच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची तांत्रिक मंजुर घेण्यात यावी. 
कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन 
देण्याच्या अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर कामाची ई-निविदा करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाच्या 
किंमतीमध्ये अनावश्‍यक वाढ करण्यात येवू नये. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 


qua काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन fee क्र.इएनव्ही- 


२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


११)रुग्णालयाचे नकाशे तपासून नकाशांमध्ये रुग्णालयासाठी आवश्‍यक ऑक्सिजन 


१२ 


१३ 


१४ 


पाईपलाईन, एअर कंडीशनरसाठी जागा व त्यांच्या duct चे नियोजन, दिव्यांगांकरीता 
करावयाच्या सोयीसुविधा, त्या व्यक्‍तींसाठी रुग्णालयात करावयाचे पथ-वे इ. तसेच 
याबाबतची Functionality विचारात घेवून रुग्णालयाचे नकाशे सुधारीत करण्यात यावेत. 
तसेच रुग्णालय डिझायनिंग मधील तज्ञ व्यक्‍ती व रुग्णालयाशी संबंधित डॉक्टर व 
कर्मचारी यांचेशी चर्चा करुन त्यानुसार रुग्णालयाचे TH सुधारित करण्यात यावेत. 


) केंद्र शासनाकडून निर्गमित IPHS च्या २०२२ च्या मार्गदर्शक सुनचांनुसार 


अंदाजपत्रकामध्ये सुधारणा समाविष्ट करुन प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीच्या मर्यादेत 
राहून इमारतीचे बांधकाम करण्यात यावे. 


) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ व शासकीय इमारती यांच्या अनुज्ञेय 


मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 


)क्षेत्रियस्तरावर सदर बांधकामाचा संबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा व जिल्हा शल्य 


चिकित्सक यांनी वेळोवेळी आढवा घ्यावा. 


१५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 


१६ 


दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करावी. 


) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र WIKI करुनच सदर 


कामाच्या निविदा सुचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


पृष्ठ 4 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२४/प्र.क्र. २४८/आरोग्य-३ 


३. उपरोक्त१ ते १६ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. 


४. सदर बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच-८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य),११०- 
रुग्णालये व दवाखाने, (१)(आ)- पंचवार्षीक योजनातंर्गत योजना -इमारती, (००)(०१)-मोठी बांधकामे 
(४२१० ००१४, ५३-मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात येईल. 


५. उपजिल्हा रुग्णालय, मोर्शी जि. अमरावती येथे २० खाटांचे ट्रामा केअर युनिट इमारत 
बांधकामासाठी लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, 
मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर करावा. 


६. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ येथील परिच्छेद क्र.१३४(१) अनुसार तसेच 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२, दि.२०.०९.२०१९ मधील 
भाग-१ उपविभाग-पाच, परिच्छेद क्र. १३४(१), १३४(२) आणि १३४(३) नुसार प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१०१०५८५७८२१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


° Digitally signed by Shivdas 
S h ivd a S Mahadeo Dhule 


DN: cn=Shivdas Mahadeo 


Dhule, 0, ou, 
M ठे h ठे 0 ९020 email=shivdas.dhule@nic.i 


n, c=US 


Date: 2024.09.11 16:27:12 
Dhule Date: 2 


(BT. A. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा अकोला मंडळ, अकोला. 


पृष्ठ 4 पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२४/प्र.क्र. २४८/आरोग्य-३ 


६. जिल्हा ated चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, अमरावती . 

७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
८ 
र 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि अमरावती. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्राळय, मुंबई. 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ 4 पैकी 4 


2 धाक 1. 
Ud) a2 *3 54 - 


InDIPE 
PMA ४० क़ ERMA] 202% / UB. 2x2) 947-3, दि १०/०८/2०27 


NAME OF WORK :- 
PROPOSED CONSTRUCTION OF TRAUMACARE CENTRE AT MORSHI TQ.MORSHI DIST. AMRAVATI 


RECAPITULATION SHEET 


Unit Rate Norms Rs. Per 
(Sqmt/Meter/LumpSum etc) 


Perticular of Scope 


| (A) |ESSENTIAL ITEMS (Components) 
(a) BUILDING PROPER (Built up Area-Sqm) 
Basement 


Wise 
Stilt Floor 


36600.00 | 52071552.00 
\ 
Stat u 


Ground Floor ( Including Plinth Protection ) 
Total B.U.A= ____11507010091(08 52071552.00 


5) Fuel Gas Pipe Line 
८) Bio Digester 

d) Rain/ Roof Water Harvesting 

७) Solar Roof Top ( MoUto be executed) 
f) Ramp for Handicaps 

g) Furniture L.S. X 70% =868.30 

h) Aditorium Furniture 


Rs.5000/-per Sqm 


Internal 


2603577.60 


External 


| 6 2099423.00 

(8) | 

i) Compound Wall & Gate (Rmt) 0.00 “ 

ii) Intenal Roads (Rmt) 9 0.00 0.00 

iii) Water Proofing 1422.72 2160.00 3073075,.00 

iii) Development of Ground 100000.00 

iv) Parking 100000.00 

v) Retaining Wall 0.00 

vi) Land Scaping 0.00 

vii) Soil Investigation & Detail Land Survey 50000.00 

viii) CC Drain and C/D Works 0.00 

EE GOS GE डा 

Sub Total (A)=(1)+(2)+(3 eas aa ce 

(C) iy 2S ees 0 


(D)| PROVISIONS 


TOTAL COST OF PROJECT (TPC 


3124293.12 
100000.00 
Sub Total (3 


A+B+C+D 


PLINTH AREA RATES FOR 


(iv) For (i)+(ii)+(iii) 


(v) Total ProjectCost = TPC=Area (a 


* No expenditure of Govt.involved as will be installed by entrepreneur and reduced energy bills will be paid 
bu User Department to the entrepreneur as repayment for the expenditure incurred on the installation. 


Sub क हि ineer 
P.W.Subdivigipn Morshi 
छे SUPERI ya NGINEER 


PUBLIC WORKS CIRCLE ; 
AMRAVATI 

x Technically Recommended For 

Reka Sef मळ re 
In Words... Fiat. Haxe..A0.shy 

42.0. \ealeiy.23g phy. Abses 

ON > ढ ू 
4 Amraval 
जिल्हा शल्य चिकित्सक २850९० to the cond tans 


सामन्य रूग्णालय. अमरावती. mentioned in ८०४२॥/॥७ ictter 


«<< 


